महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील 
“सचिव,गट-अ” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.१.१.२००१ ते दि.१.१.२०१० या कालावधीतील 
अंतिम सामायिक ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : विज्येसू-२०१४/प्र.क्र.८७/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ जून, २०१८ 


वाचा : मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.विज्येसू-२०१४/प्र.क्र.८७/आस्था-२ दि.१४.०२.२०१७. 


शासन परिपत्रक 
मराठी भाषा विभागाच्या निर्मितीनंतर या विभागाच्या अधिनस्त महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 


मंडळ कार्यालयातील सचिव या गट-अ राजपत्रित अधिकाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळास 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संबंधात संबंधित अधिका-यांचे काही आक्षेप असल्यास ते कळविण्याबाबत कळविण्यात 
आले होते. तथापि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोऱा निर्मिती मंडळाच्या दि.२१.०५.२०१८च्या पत्रान्वये तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणतेही आक्षेप नसल्याचे कळविले आहे. सबब ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत असून, या 
परिपत्रकासोबत प्रपत्र-अ मध्ये जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार करण्यात आलेली आहे. 
त्यानुसार दि.१.१.२००१ ते दि.१.१.२०१० या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रपत्र - “अ” अन्वये प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. सचिव पद दि.१.१.२००१ रोजी तसेच सन २००८ ते सन २०१० या कालावधीत रिक्‍त होते.(सदर 
कालावधीत रिक्‍त पदाचे कामकाज कार्यभाराने सुरु होते.) 

२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 


नियमावली, १९८२ मधील तरतुदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : विज्येसू-२०१४/प्र.क्र.८७/आस्था-२ 


3. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०५१६४२०७६०३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M p Digitally signed by 
ons M. P. Kudtarkar 


Kudtarkar 77350010530: 
(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळ, मुंबई 
२. संबंधित अधिकारी (महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळामार्फत). 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र-अ 


सचिव, गट-अ या संवर्गाची दि.१.१.२००१ ते दि.१.१.२०१० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव mart (gaia | जन्म तारीख सचिव नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्तीचा । शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग बदलला पदावरील (सरळसेवेने / / ज्येष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
असल्यास त्याचा नियुक्ती दिनांक पदोन्नतीने) मानीव दिनांक 
दिनांक) 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
१ १ | श्री.ज.बा.सकपाळ अ.जा. १.६.१९४९ | ३१.१.२००१ म.लो.आ. ३१.१.२००१ | 39.4.2009 | एम.ए. नि 


